“सहकार संकुल” इमारतीचे बांधकाम 
क्रांती चौक, औरंगाबाद येथे करण्यासाठीच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३६/२२-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ: १) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांक संवका-१५/ 
औरंगाबादसहकारसंकुल/उभारणी/६५/२०२३, दिनांक १४.०२.२०२३. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे पत्र क्रमांक बैठक-२०२३/प्र.क्र.३०/इमा-१, 
दिनांक १३.०७.२०२३. 
प्रस्तावना : 
सहकार विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ औरंगाबाद शहरातील एकूण १७ क्षेत्रिय 
कार्यालयापैकी १३ क्षेत्रिय कार्यालये खाजगी जागेत भाडेपट्टीवर कार्यरत आहे. सदर क्षेत्रिय 
कार्यालयाच्या वार्षिक भाडयापोटी बराच शासकीय निधी खर्ची होत आहे. सदरचा भाड्यापोटी नाहक 
होणारा खर्च कमी करणेकरीता सहकार विभागाची औरंगाबाद शहरातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये 
एकाच छत्राखाली (One Roof) येथे स्थापित करण्यासाठी क्रांती चौक, औरंगाबाद येथिल मालकी 
हक्क असलेल्या नगर भूमापन क्र.१७३७० जागेवर “सहकार संकुल” इमारतीचे बांधकाम 
करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
प्रस्तावासोबतच्या अंदाजे रु.१४०७७.७५ लक्ष इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सहकार विभागाच्या अधिपत्याखाळीळल एकूण १७ क्षेत्रिय कार्यालयापैकी १३ क्षेत्रिय कार्यालये 
भाडेपट्टयावर खाजगी जागेत कार्यरत असल्यामुळे सदरहू कार्यालयांना भाड्यापोटी शासनाचा 
बराच निधी खर्च होत आहे. करिता औरंगाबाद शहरातील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयाचे एकाच छताखाली 
(One Roof) स्थापित करण्याच्याद्ृष्टीने क्रांती चौक, औरंगाबाद येथिळ सहकार विभागाच्या मालकी 
हक्‍क असलेल्या नगर भूमापन क्र.१७३७० मधिल ७६८३.१० चौ.मी. या जागेवर औरंगाबद येथे 
“सहकार संकुल” इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर “सहकार संकुल”, या इमारतीचे बांधकाम 
करण्यासाठी अंदाजे एकूण रुपये १४०७७.७५ लक्षचे अंदाजपत्रकासह (चाळू दरसूचिप्रमाणे) प्रस्ताव 
सहकार आयुक्त, पुणे कार्यालयाने संदर्भाधिन पत्रान्वये तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केळे 
होते. त्यानुसार सदर प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दिनांक ११.०७.२०२३ रोजी मा.मुख्य सचिवाच्या समिती कक्षात पार पडलेल्या उच्चाधिकार सचिव 
समितीने सोबतच्या विवरणपत्रात (Recapitulation 988) प्रस्तावित तरतूदीप्रमाणे एकूण रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३६/२२-स 


१०५७६.०७ लक्ष इतकी परिगणीत करुन खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन 
राहून तांत्रिक मान्यता व सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार “सहकार संकुल”, या इमारतीच्या 
बांधकाम करण्यासाठीच्या अंदाजपत्रकास या आदेशाद्वारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित रक्कम रुपये 
i सहकार विभागाअंतर्गत औरंगाबाद येथे “सहकार १०५,७६,०७,०००/- 
सकुल उभारण्यासाठी Administrative Building 
(Office Wing) LGF(Parking)+Office+GF(Parking)+7 


Guest House Building G+2 Residential Quarters 
Wing G+7 इमारतीचे बांधकाम करणे . 


अटी : 

(१ बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

(२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

(३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

(४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७/०७/२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

(५) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


२. उक्त झासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनौसं.क्र.9३/२०२३/इमा-२, दिनांक 
१८.०६.२०२३ अन्वये दिलेल्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेस व मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक ११.०७.२०२३ रोजीच्या बैठकीत प्रस्तावास 
दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय 
मर्यादा व अटींमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेस अनुसरुन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ 
भाग-पहिला, उप विभाग-पाच, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च, मागणी क्रमांक एच-८, “४०५९ - सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च” ०१- कार्यालयीन इमारती, गौण शिर्ष ०५१- बांधकाम, (२८) - सहकार 
विभागाअंतर्गत विविध इमारतींचे बांधकामे, (२८) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४०५९३१५२), ५३- मोठी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३६/२२-स 

बांधकामे, (२८) (०२) आस्थापना खर्च (कार्यक्रम) (४०५९३१६, ६३-आंतरलेखा हस्तांतरणे, (२८) (०३) हत्यारे 
व सयंत्रे यावरील खर्च (कार्यक्रम) (४०५९३१७२) व ६३-आंतरलेखा SAA या लेखाशिर्षाअंतर्गत उपलब्ध 
अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


छ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२८१६३३४४९३०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHINGADE ANKUSH PANDURANG 
S H | N G A D F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0619305c0a0825664efa457ffa5 1c3f2364841¢81f8c4 


37078a333b7111446a2, 
pseudonym=18BA78965A42BF3AA081 DE760471DB6306C88 
FID, 


erialNumber=E1 1F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B56 


st 
9D173346155B9208DCD97DD078B, cn=SHINGADE ANKUSH 
PANDURANG. 


Date: 2023.08.28 16:45:27 +05'30' 


(अं.पां.शिंगाडे ) 
सोबत :-विवरणपत्र उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 

) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, मध्यवर्ती इमारत, पुणे 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
) 

) 


AD 


AN 


9८ 
>> Se fo aS 


o~ 


4 


£39) 


S 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई/नागपूर 

१०) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१ मुंबई/नागपूर 
११)सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण) 
१२)सर्व उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


(2 


vo 


93) कार्यासन अधिकारी (इमारत १/ 2), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद 
१५) निवड नस्ती (२२-सो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


123) 


विवरणपत्र 


Page | 


Name of the Department : सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
Name of Work : Construction of Sahakar Sankul Near Kranti Chowk at Aurangabad 
Dist. Aurangabad. 
RECAPITULATION SHEET 
no. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per Component Total 
(Sqmt./Meter/LumpSum Wise 
(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 |(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Administrative Building (Office Wing) 
Lower Ground Floor (Parking) 605.00|Sq. M 16,000 9,680,000 
Office 985.00|Sq M 28,000 27,580,000 
Ground Floor (Parking) 1012.00|Sq M 16,000 16,192,000 
Office 1490.00 5१ M 28,000 41,720,000 
First Floor 2326.00|Sq M 28,000 65,128,000 
Second Floor 2180.00|Sq M 28,000 61,040,000 
Third Floor 2425.00|Sq M 28,000 67,900,000 
Fourth Floor 2425.00/Sq M 28,000 67,900,000 
Fifth Floor 2425.00/Sq M 28,000 67,900,000 
Sixth Floor 2425.00/Sq M 28,000 67,900,000 
Seventh Floor 2167.00/Sq M 28,000 60,676,000 
Guest House Building 
Ground Floor 380.00 5१ M 28,000 10,640,000 
First Floor 132.00/Sq M 28,000 3,696,000 
Second Floor 132.00/Sq M 28,000 3,696,000 
Residential Quarters Wing 
Ground Floor 60.00/Sq M 28,000 1,680,000 
First Floor 148.00|/Sq M 28,000 4,144,000 
Second Floor 148.00/Sq M 28,000 4,144,000 
Third Floor 148.00/Sq M 28,000 4,144,000 
Fourth Floor 148.00/Sq M 28,000 4,144,000 
Fifth Floor 154.00/Sq M 28,000 4,312,000 
Sixth Floor 154.00/Sq M 28,000 4,312,000 
Seventh Floor 154.00|/Sq M 28,000 4,312,000 
Total B.U.A. = 22223.00 Sub Total (a) 602,840,000 
(b) Rain/ Roof Water Harvesting 1,500,000 
(c) Ramp For Handicaps 500,000 
(d) Furniture 20606x70%= 14424 14424 5000 72,120,000 
Sub Total (b+c+d) 74,120,000 
2 {Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2) 30,142,000 
3 |Electrification Internal 5% of (a) 30,142,000 
External 6% of (a) 36,170,400 
Fire Fighting Arrangements etc. 11,500,000 
Sub Total (3) 77,812,400 
Sub Total (A) 784,914,400 
(B) |MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) _ Compound Wall & Gate (Rmt) 355 8000 2,836,000 
(ii) Internal Roads (Rmt) 1580 5000 7,900,000 
(iii) Development of Ground, Horticulture LS 1,000,000 
(iv) Retaining Wall LS 500,000 
(v) Land Scaping LS 1,000,000 
(vi) Soil Investigations & Detail Land Survey LS 1,500,000 
(vii) CC Drain and C/D Works LS 500,000 
Sub Total (B) 15,236,000 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B 800,150,400 


123 


[(C) 


OPTIONAL ITEMS 
Undergound Water Tank for R/W Harvesting 
(Cu.M) 


Lifts (5 Nos ) 


CCTV 
Air Conditioning 


Water Main Storage & Pump House, Borewell 
AB Room, Area Lighting, Pump & Generator 


MSEDCL Connection Charges 


Sub Total (C) 23,350,000 


(D) 


Project Cost (P)= (A) + (8) + (C) 823,500,400 


(i) Contingencies 4% on (a) 24,113,600 


(ii) GST 18% on (P) 148,230,072 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 41,175,020 


(iv) Labour Insurance 1% on (P) 8,235,004 
(v) PMC Charges 1.5% on (P) |: 12,352,506] 


Sub Total (D) 234,106,202 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 1,057,606,602 


Say Rs. Lakhs 10576.07 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost = 27,127 /Sqm 
(ii) Elect. Work 7 3,501 /Sqm 
(iii) Water Supply = 1,356 /Sqm 
(४) For (i) + (ii) + (iii) = 31,985 /Sqm 
(४) Total Project Cost = TPC + Area (as per ": *=Rs 47591 /-Sqm 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by 
user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


Page 2 


